कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैगिंक छळ 
(प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३ अंतर्गत 
विभागीय महिला तक्रार निवारण समितीचे पुनर्गठन 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन AAS क्रमांकः तक्रार २०१९/(प्र.क्र.७३/१९)/दोन-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: २८ सप्टेंबर, २०२२ 


वाचा : 
१) कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम 2093 
२) शासन परिपत्रक महिला व बालविकास विभाग, क्रमांक मकक २०१०/प्र.क्र.४६/मकक, 
दिनांक ११ जून, २०१० 

२शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग, क्रमांक मकचौ २०१३/प्र.क्र.६३/मकक, 

दिनांक १९ जून, २०१४ 
३)कार्यालयीन आदेशा, विधि व न्याय विभाग, क्रमांक : तक्रार २०१६/प्र.क्र. ६४/१६/दोन-अ, 

दिनांक १४ जुले, २०१६ 
४) कार्यालयीन आदेशा, विधि व न्याय विभाग, क्रमांक तक्रार २०१९/प्र.क्र.9३/१९/दोन-अ,दिनांक 
२३.०९.२०१९ व २३.०२.२०२१ 


आदेठा :- 


“कामाच्या ठिकाणी महिलांचे Sofie छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३” व 
त्यानुषंगिक तयार करण्यात आलेल्या नियमामधील तरतूदीनुसार, त्याचप्रमाणे महिळा व बाळ विकास 
विभागाच्या संदर्भाधीन शासन परिपत्रक व शासन निर्णयामधील तरतूदीनुसार, विधि व न्याय विभाग, 
मंत्रालय (खुद्द) मुंबई, नागपूर व औरंगाबाद शाखेमधील कार्यरत महिला कर्मचा-यांच्या लैंगिक छळाबाबत 
येणा-या तक्रारींची चौकशी करण्याकरीता, विधि व न्याय विभागाच्या संदर्भ क्र. ४ च्या दिनांक २३ सप्टेंबर, 
२०१९ च्या कार्यालयीन आदेझान्वये कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) 
अधिनियम २०१३ अंतर्गत विभागीय समिती गठीत करण्यात आलेली आहे व संदर्भ क्र.४ वरील दिनांक 
23.02.2029 च्या कार्यालयीन आदेशान्वये समितीमधील सदस्यांच्या पदोन्नतीमुळे बदल झालेल्या 
पदानामामध्ये बदल करण्यात आलेला आहे. 


०२. “कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैगिंक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम , २०१३ नुसार 
उपरोक्‍त समितीचा कार्यकाळ हा ३ वर्षापेक्षा अधिक असता कामा अशी तरतूद आहे. त्यामुळे संदर्भ क्र. ४ 
वरील दिनांक २३.०९.२०१९ व दिनांक 23.02.2029 वरील कार्यालयीन आदेश अधिक्रमित करण्यात येत 


शासन आदेशा क्रमांकः तक्रार २०१९/(प्र.क्र.७३/१९)/दोन-अ 


आहेत. त्यानुसार दिनांक २३.०९.२०१९ च्या आदेशान्वये गठीत विभागीय महिला तक्रार निवारण समितीचे 
खालीलप्रमाणे पुर्नगठन करण्यात येत आहे. 


अ. । समितीवरील अधिका-याचे नाव व अध्यक्ष/ मोबाइल क्रमांक | ई-मेल आयडी 
क्र. । पदनाम सदस्य/ 
सदस्य सचिव 

१) श्रीमती अ.सु.सैनी, सह सचिव (विधि) । अध्यक्ष ९८७०३९४७५० | Ashwini.saini@nic.in 

2) श्रीमती सी.ग.पाटील, अवर सचिव सदस्य ९९३०४८४४९९ । Seema.patil@nic.in 
(विधि) 

3) श्रीमती गीता ना. खेतले, अधिक्षक सदस्य ९७६८५२०५४९ | Geeta.khetle@nic.in 
(विधि) 

8) श्री. सुहास होलमुखे, अधिक्षक (विधि । सदस्य ८०९७०७५५८८ | Suhas.holmukhe@nic.in 

4) श्रीमती उर्मिळा साळुंखे, सिनियर प्रोग्रॅम | सदस्य ९३२४५६७००९ | urmilas@aksharacentre.org 
डेव्हलपर 

६ | अवर सचिव (आस्थापन) सदस्य सचिव | ९९२२०९८७९४ | Vaishali.dige@nic.in 

०३. सदर समितीची कार्यकक्षा विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय (खुद्द) मुंबई APTN व औरंगाबाद शाखा 


या कार्यालयाकरीता मर्यादीत राहील. “कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळ ( प्रतिबंध, मनाई व 
निवारण) अधिनियम, २०१३” व त्यानुषंगिक करण्यात आलेल्या नियमांमधील तरतूदीनुसार, तसेच याबाबत 


वेळोवेळी निर्गमित होणा-या शासन निर्णयामधीळ तरतूदीचे उपरोक्त गठीत समितीने पालन करावे. 


कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लेंगिक छळ ( प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम, २०१३ अनुषंगाने करण्यात 
आलेल्या नियम ३ मधील तरतूदीनुसार उक्त समितीमधील अशासकीय सदस्यास दैनंदिन भत्ता व प्रवास 


भत्ता अनुज्ञेय राहील. 


सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२२०९२८१५५६२४९९१२ असा आहे. हा शासन आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, AKUSING 


NARSHI VASAVE = 


(आ. न. वसावे) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) प्रधान सचिव व विधि परामर्शी यांचे स्वीय सहायक, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः तक्रार २०१९/(प्र.क्र.७३/१९)/दोन-अ 


२) सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३) सचिव (विधि विधान) (अतिरिक्त कार्यभार) यांचे स्वीय सहायक, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४ सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, औरंगाबाद, पहिला मजला, मा.उच्च न्यायालय, अदालत रोड, 
औरंगाबाद ४३१००५ 

५) सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, नागपूर, नवीन प्रशासकीय भवन, तळमजला , विक्रीकर भवन, 
सिव्हील लाईन्स नागपूर 

६) विभागातील सर्व सह सचिव/उप सचिव/ (यांना विनंती करण्यात येते की, सदर शासन आदेश त्यांच्या 

अधिनस्त कर्मचा-यांच्या निदर्शनास आणून द्यावेत.) 

श्रीमती अ.सु.सैनी, सह सचिव (विधि), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 

श्रीमती सु.श्री. धावरे, उप प्रार्पकार तथा सहसचिव, विधि व न्याय विभाग, मंत्राळय, मुंबई ४०००३२ 

(यापूर्वीच्या समितीवरील अध्यक्ष) 

९) श्री. कि.भि. पाटील, उप प्रारुपकार-नि-उप सचिव, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
(यापूर्वीच्या समितीवरील सदस्य) 

qo) ach आसावरी जाधव, उप सचिव (विधि), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२(यापूर्वीच्या 
समितीवरील सदस्य) 

११)श्रीमती सी.ग.पाटीळ, अवर सचिव (विधि), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 

१२) अवर सचिव (मकक),महिला व बाल विकास विभाग, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 

१३) सह सचिव /उप सचिव अवर सचिव /कक्ष अधिकारी/ अधिक्षक( यांना विनंती करण्यात येते की, सदर 
कार्यालयीन आदेश अधिनस्त कर्मचा-यांच्या निदर्शनास आणून द्यावेत.) 

१४)श्रीमती सुनिता प. साळुंखे, कक्ष अधिकारी (का१६), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४०००३२(यापूर्वीच्या समितीवरील सदस्य) 

१५)श्रीमती गीता ना. खेतले, अधिक्षक (विधि), विधि व न्याय विभाग, मंत्राळय, मुंबई ४०००३२ 

१६)श्रीमती स्नेहल AHH, को-ऑर्डिनेटर, अक्षरा सेंटर, धुरु बिल्डिंग, २ रा मजला, Ih ऑफ महाराष्ट 
च्या समोर, गोखले रोड, दादर (प.), मुंबई ४०००२८ (यापूर्वीच्या समितीवरील सदस्य) 

१७) श्रीमती उर्मिला साळुंखे, सिनियर प्रोग्रॅम डेव्हलपर, अक्षरा सेंटर, धुरु बिल्डिंग, २ रा मजला, बॅक ऑफ 
महाराष्ट्र च्या समोर, गोखले रोड, दादर (प.), मुंबई ४०००२८ 

१८) श्री. सुहास होलमुखे, अधिक्षक (विधि), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 

१९) अवर सचिव (आस्थापना), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ कक्ष अधिकारी (का-१०), 
विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ (यांना कळविण्यात येते की, कार्यालयाच्या दर्शनी 


= 


८ 


— 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन आदेशा क्रमांकः तक्रार २०१९/(प्र.क्र.७३/१९)/दोन-अ 


भागावर समितीमधील सदस्यांच्या नावाचा लावण्यात आलेल्या फलकावर सदर आदेशान्वये झालेल्या 
बदलानुसार बदल करण्यात यावा.) 

२०) कक्ष अधिकारी (का-२०), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 

२१) कक्ष अधिकारी (का-२३), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 

२२) Fasten. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


